महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.८६/१३-ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२३. 


विषय:- मा.औद्योगिक न्यायालय, पुणे येथे दाखल 
तक्रार युएलपी क्र.९९/२०२१ ते १०६/२०२१ श्रीम.लक्ष्मीबाई काशिनाथ 
शेवाळे व इतर-७ रोजंदारी मजूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये 
शासनाची बाजू मांडणाऱ्या श्रीमती बी.एम.कदम, जिल्हा सरकारी 
वकील, यांना वकील फी अदा करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


ज्ञापन:- 


मा.औद्योगिक न्यायालय, पुणे येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.९९/२०२१ ते १०६/२०२१ 


श्रीम.लक्ष्मीबाई काशिनाथ शेवाळे व इतर-७ रोजंदारी मजूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये 


शासनाची बाजू मांडणाऱ्या श्रीमती बी.एम.कदम, जिल्हा सरकारी वकील यांनी शासनाच्या वतीने 


बाजू मांडलेली आहे. त्यानुषंगाने श्रीमती बी.एम.कदम यांनी शासनाच्या वतीने बाजू 


मांडल्याबाबत वकील फी एकूण रक्‍कम रु.५७,६००/- अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. या वरील होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्र.डी-३, २४०१- 


पिकसंवर्धन, (03) रोपमळे (०३) (०१) भाजीपाळा रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ 


१७२२) या लेखाशिर्षांतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-दोन 


सुधारित शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ मधील अ.क्र.४८ नियम क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास दिलेल्या अधिकरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.८६/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या '७/"/५/.॥8॥॥8॥/99॥1॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 


२०२३०१०४१७५२४९७७०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT GORAKHNATH « 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र- (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा) मुंबई 

२) विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 


४) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवड नस्ती/का.१३-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


